RNI No.MAHBIL / 2009/ 31732 


Reg.No. MH/ MR/ South- 320 / 2013-15 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


भाग चार - अ 


वर्ष ६, 


अंक २७ ] 


[ पृष्ठे ७ 


गुरुवारतेबुधवार, जानेवारी ८-१४, २०१५ / पौष १८-२४, शके १ ९ ३६ 

[किंमत : रुपये ९.०० ] 


प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले ( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये 

प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


गृह विभाग 


जागतिक व्यापार केंद्र, ३० वा मजला , कफ परेड , मंत्रालय , मुंबई ४०० ००५ , 

दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१४ . 


आदेश 


~ 


. 


परकीय चलन संचय आणि तस्करी कारवायांस प्रतिबंध अधिनियम , १ ९ ७४. 

क्रमांक संकीर्ण-२०१४ / प्र.क्र . ८९ /विशा-३ अ. - महाराष्ट्र शासनाने, शासन अधिसूचना क्र . संकीर्ण-२०१३ / प्र.क्र . ६० /विशा-३ अ, दिनांक 
१६ ऑगस्ट २०१४ अन्वये श्री . आर. ए. राजीव, प्रधान सचिव ( अपील व सुरक्षा), गृह विभाग यांना परकीय चलन संचय आणि तस्करी 
कारवायांस प्रतिबंध अधिनियम , १९ ७४ (१९ ७४ चा ५२ ) कलम ३ चे प्रयोजनार्थ स्थानबद्ध प्राधिकारी म्हणून प्राधिकृत केले आहे. 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १ ऑक्टोबर २०१४ च्या आदेशानुसार श्री . आर . ए. राजीव, प्रधान सचिव ( अपील व सुरक्षा), 
गृह विभाग यांची बदली झाली असून त्यांचे जागी श्री . व्ही . एस. सिंघ, यांना प्रधान सचिव ( अपील व सुरक्षा), गृह विभाग, महाराष्ट्र 
शासन या पदाचा कार्यभार देण्यात आला आहे. 

त्यामुळे , परकीय चलन संचय आणि तस्करी कारवायांस प्रतिबंध अधिनियम, १९ ७४ (१९ ७४ चा ५२) च्या प्रयोजनासाठी महाराष्ट्र 
शासन श्री . व्ही . एस . सिंघ, प्रधान सचिव ( अपील व सुरक्षा), गृह विभाग, मंत्रालय , मुंबई यांना सदर अधिनियमाच्या कलम ३ चे उप 
कलम (१ ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये सदर अधिनियमातील कलम ३ च्या प्रयोजनासाठी स्थानबद्ध प्राधिकारी 

म्हणून 
दिनांक १ ऑक्टोबर २०१४ पासून प्राधिकृत करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


शिवाजी पाटणकर, 
शासनाचे उप सचिव . 


( १ ) 


भाग चार - अ -१ 


r 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ८-१४ , २०१५/ पौष १८-२४, शके १९ ३६ 


HOME DEPARTMENT 
World Trade Centre , 30th Floor , Cuffe Parade , 
Mantralaya , Mumbai 400 005 , dated the 7th November 2014 . 


Order 


CONSERVATION OF FOREIGN EXCHANGE AND PREVENTION OF SMUGGLING ACTIVITIES ACT, 1974 . 

No. MIS - 2014 /C.R . 89 /SPL - 3A.— The Government of Maharashtra vide Government 
Notification No. MISC - 2013 /C.R . 60 /SPL - 3A , dated 16th August 2014 has empowered 
Mr. R. A. Rajeev , Principal Secretary (Appeals and Security ), Home Department, Mantralaya , 
Mumbai 400 032 to exercise the powers of Detaining Authority conferred by sub -section ( 1 ) of 
Section (3 ) of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 
1974 (52 of 1974 ). 


Mr. R. A. Rajeev , Principal Secretary ( Appeals and Security), Home Department, Mantralaya , 
Mumbai, has been transferred to the post of Joint Secretary (Finance ), Department of Atomic 
Energy and Mr. V. S. Singh , has been given the charge of Principal Secretary ( Appeals and 
Security), Home Department, Government of Maharashtra , Mumbai, vide order dated 1st 
October 2014 of General Administration Department. 

Hence , Government of Maharashtra hereby empowers Mr. V. S. Singh , Principal Secretary 
(Appeals and Security ), Home Department, Mantralaya , Mumbai to exercise the powers of 
Detaining Authority conferred by sub -section ( 1 ) of Section ( 3 ) of the Conservation of Foreign 
Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974 ) from the dated 
1st October 2014 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SHIVAJI PATANKAR , 
Deputy Secretary to Government. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ८-१४, २०१५ / पौष १८-२४, शके १९ ३६ 


३ 


गृह विभाग 


जागतिक व्यापार केंद्र, ३० वा मजला, कफ परेड , मंत्रालय , मुंबई ४०० ००५ , 

दिनांक ७ नोव्हेंबर २०१४ . 


आदेश 


गुंगीकारक द्रव्ये व मनावर परिणाम करणाऱ्या पदार्थाच्या अनुचित व्यापारास प्रतिबंध अधिनियम , १९ ८८ . 

क्रमांक संकीर्ण-२०१४ / प्र.क्र . ८ ९ /विशा-३ अ. - महाराष्ट्र शासनाने, शासन अधिसूचना क्र . संकीर्ण-२०१३/ प्र.क्र . ६० /विशा-३ अ ,दिनांक 
१६ ऑगस्ट २०१४ अन्वये श्री . आर. ए. राजीव, प्रधान सचिव ( अपील व सुरक्षा), गृह विभाग यांना गुंगीकारक द्रव्ये व मनावर परिणाम 
करणाऱ्या पदार्थाच्या अनुचित व्यापारास प्रतिबंध अधिनियम , १९ ८८ (१ ९ ८८ चा ४६) चे प्रयोजनार्थ स्थानबद्ध प्राधिकारी म्हणून प्राधिकृत 
केले आहे . 


. 


सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १ ऑक्टोबर २०१४ च्या आदेशानुसार श्री . आर. ए. राजीव, प्रधान सचिव ( अपील व सुरक्षा), 
गृह विभाग यांची बदली झाली असून त्यांचे जागी श्री. व्ही . एस . सिंघ , यांना प्रधान सचिव ( अपील व सुरक्षा), गृह विभाग , महाराष्ट्र 
शासन या पदाचा कार्यभार देण्यात आला आहे . 


त्यामुळे , गुंगीकारक द्रव्ये व मनावर परिणाम करणाऱ्या पदार्थाच्या अनुचित व्यापारास प्रतिबंध अधिनियम, १९ ८८ ( १९ ८८ चा ४६ ) 
च्या प्रयोजनासाठी महाराष्ट्र शासन श्री. व्ही . एस . सिंघ, प्रधान सचिव ( अपील व सुरक्षा), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर अधिनियमाच्या 
कलम ३ चे उप कलम ( १) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये सदर अधिनियमातील कलम ३ च्या प्रयोजनासाठी स्थानबद्ध 
प्राधिकारी म्हणून दिनांक १ ऑक्टोबर २०१४ पासून प्राधिकृत करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


शिवाजी पाटणकर, 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - अ -१ अ 


8 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ८-१४ , २०१५/ पौष १८-२४, शके १९ ३६ 


HOME DEPARTMENT 
World Trade Centre , 30th Floor , Cuffe Parade , 
Mantralaya , Mumbai 400 005 , dated the 7th November 2014 . 


Order 


PREVENTION OF ILLICIT TRAFFIC IN NARCOTIC DRUGS AND PSYCHOTROPIC SUBSTANCES ACT , 1988 . 

No. MIS - 2014 /C.R . 89 /SPL -3A.— The Government of Maharashtra vide Government 
Notification No. MISC -2013/C.R . 60 / SPL -3A , dated 16th August 2014 has empowered 
Mr. R. A. Rajeev, Principal Secretary ( Appeals and Security ), Home Department, Mantralaya , 
Mumbai 400 032 to exercise the powers of Detaining Authority conferred by 
sub -section (1 ) of Section (3 ) of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic 
Substances Act , 1988 (46 of 1988 ). 


Mr. R. A. Rajeev , Principal Secretary (Appeals and Security ), Home Department has been 
transferred to the post of Joint Secretary ( Finance ), Department of Atomic Energy and 
Mr. V. S. Singh , has been given the charge of Principal Secretary (Appeals and Security ), Home 
Department, Government of Maharashtra , Mumbai, vide order dated 1st October 2014 of General 
Administration Department. 

Hence , Government of Maharashtra hereby empowers Mr. V. S. Singh , Principal Secretary 
(Appeals and Security ), Home Department, Mantralaya , Mumbai to exercise the powers of 
Detaining Authority conferred by sub -section ( 1) of Section (3 ) of the Prevention of Illicit Traffic 
in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act , 1988 (46 of 1988 ) from the dated 1st 
October 2014 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SHIVAJI PATANKAR , 
Deputy Secretary to Government. 


द 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ , गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ८-१४ , २०१५/ पौष १८-२४ , शके १ ९ ३६ 

महसूल व वन विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक १९ डिसेंबर २०१४ 


आदेश 
भारतीय मुद्रांक अधिनियम, १८ ९९ . 

क्रमांक एमुशु . २०१४ / ५०८८ / प्र. क्र . ५३२ / म- १. - महाराष्ट्र राज्यात लागू असल्याप्रमाणे भारतीय मुद्रांक अधिनियम , १८ ९९ 
( १८ ९९ परि -२) च्या कलम ९ ( १) ( ब ) अनुसार प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र शासन याद्वारे आदेश देत 
आहे की , Cigna TTK Health Insurance Co. Ltd. यांनी उक्त अधिनियमातील कलम ५३ नुसार प्रत्येक पावत्यांकरिता 
एकत्रितरित्या भरलेली मुद्रांक शुल्क रक्कम रुपये १०,००० ( रुपये दहा हजार फक्त ) खाली दर्शविलेल्या अटींस अधिन राहून एकत्रित मुद्रांक 
शुल्क म्हणून स्वीकारण्यास या आदेशान्वये मान्यता देण्यात येत आहे : 

( १) वरील पावत्यांचा वापर दिनांक २४ डिसेंबर २०१४ ते ३१ मार्च २०१६ या कालावधीकरिताच करता येईल . 

( २) उक्त कालावधीत दिलेल्या पावत्यांची संख्या वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा कमी असली तरी त्यासाठी भरलेले मुद्रांक 
शुल्क परत करण्यात येणार नाही . 

( ३) उक्त कालावधीत वर नमूद केलेल्या पावत्यांपेक्षा अधिक पावत्या द्यावयाच्या असल्यास जास्तीच्या प्रत्येक पावतीवर 
आवश्यक महसूल मुद्रांक लावण्यात यावा 

( ४ ) प्रत्येक महिन्यात वापरलेल्या पावत्यांचा हिशोब दुसऱ्या महिन्याच्या १० तारखेपर्यंत प्रधान मुद्रांक कार्यालय, मुंबई यांच्याकडे 
दिला पाहिजे . 

( ५ ) यामध्ये स्थावर मालमत्तेच्या हस्तांतरणाचा समावेश नाही . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


ज्योत्स्ना मु . माडेकर, 

कक्ष अधिकारी . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार- अ, गुरुवार ते बुधवार, जानेवारी ८-१४ , २०१५ / पौष १८-२४ , शके १९ ३६ 


गृह विभाग 


जागतिक व्यापार केंद्र, सेंटर -१, मुंबई ४०० ००५ 

दिनांक २४ डिसेंबर २०१४ 


अधिसूचना 


फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १ ९ ७३. 

क्रमांक टीटीसी. २६१४ / प्र.क्र . १०६ / पोल - ३. – फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ (१ ९ ७४ चा २ ) ही महाराष्ट्र राज्यास लागू कराताना , 
तिच्या कलम २ ( एस ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून संबंधात पूर्वी काढलेल्या सर्व अधिसूचनांचे त्यांचा नागपूर 
जिल्ह्यातील पोलीस अधीक्षक, नागपूर ( ग्रामीण ) यांचे कार्यक्षेत्राखालील कामठी पोलीस ठाण्याशी जेथवर संबंध आहे, तेथवर त्यांचे अधिक्रमण 
करून महाराष्ट्र शासन या अधिसूचनेतील अनुसूचीमध्ये नमूद केलेले स्थानिक क्षेत्र नागपूर जिल्ह्यातील पोलीस अधीक्षक , नागपूर ( ग्रामीण) 
यांचे कार्यक्षेत्राखालील कामठी पोलीस ठाणे , जुनी कामठी पोलीस ठाणे असल्याचे घोषित करीत आहे आणि अशा घोषित केलेल्या प्रत्येक 
पोलीस ठाण्याच्या कार्यक्षेत्रात या अधिसूचनेच्या अनुसूचीमध्ये नमूद केलेल्या क्षेत्राचा समावेश असेल असे निर्देशित करीत आहे : 

अनुसूची 
( १ ) कामठी पोलीस ठाणे : 

( १) राज्य महामार्ग क्रमांक ७ च्या दक्षिणेकडील भागातील कामठी शहर, 
( २ ) येरखेडा , 


( ३ ) रनाळा , 


( ४ ) घोरपड , 
( ५ ) आजनी, 
( ६ ) गादा, 
( ७ ) शिरपूर, 
( ८ ) लिहीगाव, 
( ९ ) आवंडी, 
( १० ) नेरी , 


( ११ ) उनगाव. 


( २ ) जुनी कामठी पोलीस ठाणे : 

(१ ) राज्य महामार्ग क्रमांक ७ च्या उत्तरेकडील भागातील कामठी शहर , 
( २ ) खैरी, 
( ३ ) आजनी ( छोटी ). 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


भो . गो . गोंदोळे , 


शासनाचे उप सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग चार - अ, गुरुवार ते बुधवार , जानेवारी ८-१४ , २०१५ / पौष १८-२४ , शके १९ ३६ 


୬ 


HOME DEPARTMENT 
World Trade Centre , Centre - 1 , Mumbai 400 005 , dated the 24th December 2014 


NOTIFICATION 


CODE OF CRIMINAL PROCEDURE , 1973 . 

No. TTC . 2614 /C.R . 106 /Pol. 3.- In exercise of the powers conferred by clause ( s ) of its 
Section 2 of the Code of Criminal Procedure , 1973 ( 2 of 1974 ), in its application to the State of 
Maharashtra and in suppression of all the previous notifications, orders or instruments issued 
in this behalf, in so far as they relates to the local area specified in the schedule below the 
Government of Maharashtra hereby declares the places mentioned in the Schedule below to be 
Police Station Kamthi and Police Station Juni Kamthi, under the Superintendent of Police , 
Nagpur ( Rural) and directs that each of the Police Stations so declared shall include local areas 
specified against each of them : 


Schedule 


( 1) Police Station , Kamthi : 


( 1) Kamthi City , South of N. H.- 7 , 


( 2 ) Yerkheda , 


( 3 ) Ranala , 


(4 ) Ghorpad , 
(5 ) Aajni, 
(6 ) Gada, 
( 7 ) Shirpur , 
(8 ) Lihigaon , 
( 9 ) Awandi, 
( 10 ) Neri, 


(11) Uangaon . 


( 2 ) Police Station , Juni Kamthi : 


( 1 ) Kamthi City , North of N. H.- 7 , 


( 2 ) Khairi, 


( 3 ) Aajni (Chhoti ) , 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


B. G. GONDOLE , 
Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


